राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रात 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी अनुदान 
वितरित करण्यास मंजुरी बाबत. सन २०१७-१८. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : क्षेविका-२०१८ /प्र.क्र.२७/का.९, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. ३१ मार्च , २०१८ 


संदर्भ :- 9) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.9६/का.९, दि. १८ जून, २०१५ 
२) शासन पूरकपत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.५/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग , क्र. अर्थसं - २०१७ / प्र.क्र. ७५/अर्थ-३, दि. १८ एप्रिल, २०१७. 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग , क्र. अर्थसं - २०१७ / प्र.क्र. ९४/अर्थ-३, दि. ३० जून, २०१७. 
4) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१७/प्र.क्र.१०२/का.९, 
दि. ३० नोव्हेंबर, २०१७. 
६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग,क्र. अर्थसं - २०१७/प्र.क्र. ७५/अर्थ-३,दि. ०६ फेब्रुवारी,२०१८. 
७) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.५/का.९, 
दि. १५ फेब्रुवारी,२०१८. 
प्रस्तावना :- 


अल्पसंख्याक विकास विभागाने सन २००८-०९ या वर्षापासून राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
नागरी क्षेत्रांकरिता क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित केला असून शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास 
विभाग, क्र. क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.9६/का.९, दि. १८ जून, २०१५ अन्वये ही योजना सन २०१५-१६ या वर्षात 
राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच शासन पूरकपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका- 
२०१५/ प्र.क्र.५/ का.९, दि. ९ मार्च, २०१६ अन्वये उपरोक्त दि. १८ जून, २०१५ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील योजनेची कार्यपध्दती या श्ीर्षाखाली परिच्छेद (ब) (ii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा 
निर्णय शासन मान्यतेने घेतला आहे. त्यानुसार मा. खासदार , आमदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 
महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायत यांचे प्राप्त प्रस्तावांना मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन२०१७-१८या आर्थिक वर्षात नागरी क्षेत्र विकास योजनेकरिता रु.२५,००,००,०००/-(अक्षरी 
रूपये पंचवीस कोटी wad ) एवढी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. 3 व ४ येथील 
शासन परिपत्रकान्वये सन२०१७-१८ मध्ये प्रथम नऊ महिन्यांकरिता (डिसेंबर,२०१७अखेर) अर्थसंकल्पित 
निधीच्या wo टक्के निधी वितरणास तसेच संदर्भ क्र. ६ अन्वये सन २०१७-१८ मधील अर्थसंकल्पित 
निधीच्या एकूण वार्षिक तरतूदीच्या (पुरवणी मागण्यांसह) महसूली ७०% व भांडवली ८०% च्या मर्यादेत 
अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणाळीवर (बीम्स) वितरीत करण्यास सहमती देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार रु.२०,००,००,०००/-(अक्षरी रूपये वीस कोटी फक्त) इतका निधी उपलब्ध झाला असून 
त्यापैकी संदर्भ क्र.५ आणि ७ अन्वये सर्व एकूण रु. १७,३६,९५,०११/-(अक्षरी एकूण रुपये सतरा कोटी 
छत्तीस लक्ष पंचाण्णव हजार अकरा फक्त) इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी उर्विरत 
रु.२,६३,०४,९८९/- (अक्षरी एकूण रुपये दोन कोटी त्रेसष्ट लक्ष चार हजार नवसे एकोणनव्वद 
फक्त) इतका निधी राज्यातील अल्पसंख्याक बहूल नागरी क्षेत्र विकास योजनेकरिता मार्च,२०१८ 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८ /प्र.क्र.२७/का.९, 


अखेर पर्यंत वितरणास उपलब्ध आहे. सन२०१७-१८या आर्थिक वर्षाकरिता निधी मिळण्यासाठी 
मा. खासदार, आमदार व जिल्हाधिकारी यांच्या कडून प्राप्त प्रस्तावांना महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/ नगरपंचायत हद्दीमध्ये कामाच्या प्रस्तावांना शासन मान्यतेने या शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत एकूण रु.२,६३,००,०००/- (अक्षरी 
एकूण रुपये दोन कोटी त्रेसष्ट लक्ष फक्त) एवढा निधी शासन मान्यतेने मंजूर करण्यात येत आहे. 
सदर निधी संबधित महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगर पंचायत ज्या जिल्हयांमध्ये स्थित आहेत, 
त्या जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांना स्वाधीन करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका/ नगरपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान 
वितरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून काम पाहतील. परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, 
याची शहानिशा व खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले 
असल्यास त्या बदल्यात सदर योजनेतील इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे 
अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्‍त कामाच्या बदल्यात सदर योजनेतील 
इतर काम करणे शक्‍य नसल्यास त्यासाठी वितरीत केळेला निधी शासनाच्या कोषागारात तात्काळ जमा 
करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून 
प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची 
कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी 
संबंधित महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायत यांना सुपूर्द करण्यात यावा. तसेच सदर कामे 
महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायतीच्यां बांधकाम विभागामार्फत रितसर करुन घेण्यात यावीत. 


३. राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपंचायतींनी मागणी केल्यानुसार ज्या विवक्षित 
प्रयोजनासाठी निधि मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/नगरपंचायतींना निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुदान 
वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींना सहा 
महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आव्यक आहे व याबाबतची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट "ब" मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात जिल्हाधिकार्‍यांनी 
अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील 
महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींनी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत 
संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 

४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च " मागणी क्र. झेडई-१, मुख्यळलेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०७) अल्पसंख्याक 
सकेंद्रित क्षेत्रातील क्षेत्र विकास कार्यक्रमाकरिता सहायक अनुदान (2234-V-939) ३१ सहायक अनुदान" 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


५. “सदर शासन निर्णयवित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, दि.१७एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झाळेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग क्र. शासन परिपत्रक, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१७/ प्र.क्र.9५/ अर्थ-३, 
दि.१८ एप्रिळ, २०१७, क्र. अर्थसं- २०१७/ प्र.क्र.९४/ अर्थ-३, दि. ३० जून, २०१७ आणि क्र. अर्थसं- 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८ /प्र.क्र.२७/का.९, 


२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३,दि. ०६ फेब्रुवारी,२०१८च्या प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 


आहे. ” 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर www.maharashtra .gov.in उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०३३११७४६२५८५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


न्न Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
| Nn e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
e Developme: I =400032, st=Maharasht 


nt Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208F4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0 
9271f26c0f01 6fdf, 
.5.4.45=032 1 00CD9D66225CEDSBAE27E0E1 249D39EC14A54419D 
esh M. Sonavane 


Sonavane oa sense 93 rds 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 


. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. 


संबंधित विभागीय आयुक्त, 


१०. आयुक्‍त, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 

११. संबंधित जिल्हाधिकारी, 

१२. आयुक्त, संबंधित महानगरपालिका, 

१३. मुख्याधिकारी, संबंधित नगरपालिका, 

१४. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१५. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१७. निवडनस्ती ( का-९) 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८ /प्र.क्र.२७/का.९, 


शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. क्षेविका -२०१८ /प्र.क्र. २७/का.९, 


दि. ३१ मार्च ,२०१८. 
परिशिष्ट - "अ' 


नगरपालिकांचे जिल्हानिहाय निधी वितरणाचे विवरणपत्र. 


महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक बहुलनागरी क्षेत्रांकरिता क्षेत्रविकास कार्यक्रम महानगरपालिका / 


अ. | जिल्हा | म.न.पा./ मांचे नांव मंजूर निधी (रुपये 
क्र न.पा/नपा 
१ 7 पुणे कागदीपुरा कब्रस्थान येथे विविध विकास कामे १० लक्ष 
म.न.पा. | प्रभाग क्र.१६ कागदीपुरा परीसरात ड्रेनेज, रस्ते, WHAT | १० लक्ष 
व्यवस्था विषयक कामे करणे. 
प्रभाग क्र.२८ बिबवेवाडी अंतर्गत सॅलसबरी पार्क व | २० लक्ष 
यासिन झुक दर्गा येथे हायमास्ट दिवे बसविणे. 
दौंड न.प. | नॉर्टन चर्च परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे १० लक्ष 
जिल्हा पुणे एकूण रुपये | ५० लक्ष 
2 मुंबई मुंबई गोरेगाव मोतीलाल नगर-१, त्रिकोणी मैदान, मस्जिद ३० लक्ष 
उपनगर । उपनगर । जवळ सुशोभिकरण व लादीकरण करणे. 
बांद्रा टीचर्स कॉलनी येथील मुस्लीम कब्रस्तान येथील | १० लक्ष 
प्रार्थनागृहाचे सुशोभीकरण व पुरुषांसाठी असलेल्या 
शौचालयाचे नुतनीकरण करणे. 
गोळीबार (सांताक्रझ पूर्वी येथील मदरसा (शाळा) करीता | १० लक्ष 
संरक्षक भिंत बांधणे. 
जिल्हा मुंबई उपनगर एकूण रुपये | ५० लक्ष 
३ | बुलडाणा | बुलडाणा । प्रभाग क्र.१ मध्ये सुभानखा ले आऊटमध्ये जावेद खान ते | १० लक्ष 
न.प. समद खान यांच्या घरापर्यंत रस्ता व नाली बांधकाम 
करणे. 
जिल्हा बुलडाणा एकूण रुपये | १० लक्ष 
४ शि कल्याण | प्रभाग ३९ अशोकनगर परिसरात अंतर्गत रस्ता १० लक्ष 
डोंबिवळी | काँक्रीटीकरण तयार करणे. 
म.न.पा. 
जिल्हा ठाणे एकूण रुपये | १० लक्ष 
५ | नाशिक नाशिक प्रभाग क्र.३० मधील मदार नगर परिसरातील रस्ते १० लक्ष 
मनपा काँक्रीटीकरण करणे 
कळवण । अल्पसंख्याक वस्तीत मुलभूत सुविधा निर्माण करणे. १० लक्ष 
न.पं. 
नाशिक म.न.पा हद्दीतील बडीदर्गाह शरीफ येथे संरक्षक भिंत १० लक्ष 
मनपा बांधणे 
जिल्हा नाशिक एकूण रुपये | ३० लक्ष 
६ | अहमद पाथर्डी जेन समाजासाठी समाजमंदिर बांधणे १० लक्ष 
नगर न.प. 
शोवगांव ईदगाह मैदान येथे अंतर्गत रस्ते करणे १० लक्ष 
न.प. 
जिल्हा अहमदनगर एकूण रुपये | २०लक्ष 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८ /प्र.क्र.२७/का.९, 


७ | वाशिम वाशिम प्रभाग क्र.१४ मेहबुब भाई चुडीवाले यांच्या घरापासूनते । ५ लक्ष 
न.प. हुसेन याच्या घरापर्यंत सिमेंट रोड व नाली बांधकाम 
करणे. 
प्रभाग क्र.१४ बुडाभाई चौधरी यांच्या घरापासून ते ५ लक्ष 
हिरामांजरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रोड करणे 
जिल्हा वाशिम एकूण रुपये | १० लक्ष 
८ । यवतमाळ । उमरखेड । अल्पसंख्याक वस्तीत मुलभूत सुविधा निर्माण करणे. १० लक्ष 
न.प. 
जिल्हा यवतमाळ एकूण रुपये | १० लक्ष 
९ | नंदुरबार । तळोदा तळोदा शहरातील झादीखाना बांधकाम करणे १३ लक्ष 
जिल्हा नंदुरबार एकूण रुपये | १३ लक्ष 
qo | अकोला | अकोट प्रभाग क्र.८ मधील (उमरा रस्ता म्हणून ओळखला १० लक्ष 
जाणारा) इरफान भाई म्हश्लीवाले यांच्या घरापासून ते 
शरद अग्रवाल यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीटीकरण करणे. 
जिल्हा अकोला एकूण रुपये | १० लक्ष 
११ | नांदेड मुखेड अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सी.सी.रस्ते व नाली बांधकाम | २० लक्ष 
करणे. 
जिल्हा नांदेड एकूण रुपये | २० लक्ष 
१२ | कोल्हापूर | जयसिंगपूर | अंतर्गत रस्ते व रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. १० लक्ष 
जिल्हा कोल्हापूर एकूण रुपये | १० लक्ष 
१३ । रत्नागिरी | राजापूर । मुसाकाझी रोड ते खलिफे घरापर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण | १० लक्ष 
न.प. करणे. 
जिल्हा रत्नागिरी एकूण रुपये | १० लक्ष 
१४ । गोंदिया । गोंदिया । गोविंदपूर परिसरात शादीखाना बांधकाम करणे. १० लक्ष 
शहर 
जिल्हा गोंदिया एकूण रुपये | १० लक्ष 
एकूण रुपये | २,६३,००,०००/- 
(अक्षरी एकूण रुपये दोन कोटी त्रेसष्ट लक्ष फक्त) 


Dinesh M. 
Sonavane 


Digital 
IN: 


igned by Dinesh M. Sonavane 
=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0 
927ff26cOf016fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D 
0A13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.03.31 23:03:15 +05'30' 


cs 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८ /प्र.क्र.२७/का.९, 


शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. क्षेविका -२०१८ /प्र.क्र. २७/का.९, 
दि. ३१ मार्च , २०१८. 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी 
क्षेत्रांसाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. 
क्षेविका -२०१८ /प्र.क्र. २७/का.९, दि. ३१ मार्च, २०१८. अन्वये वितरित केलेला रु. /- 
अक्षरी रु. ) एवढा निधी पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते कौ, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष / अटींनुसार शासनाने 
अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या 
प्रयोजनाकरिता निधि मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला 
आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिळेखांची तपासणी केली आहे :- 
तपासणी केलेल्या दस्तऐवज/अभिलेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / Hot नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 
संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका ज्या 
स्थित आहेत त्या जिल्हयाचे 
यांची प्रतिस्वाक्षरी 


आयुक्‍त, महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, 
पालिका यांची स्वाक्षरी 


मम ममल 


